अधिव्याख्याता, विद्युत अभियांत्रिकी, 
शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन 
शिक्षक सेवा, गट-अ पदावर नामनिर्देडानाने 
नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक : ससेनि-३२२२/प्र.क्र.१३७/२२/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १० फेब्रुवारी, २०२३. 


संदर्भ : १) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि.१४ जुले, २०२१. 
२) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.१५(२)( ३७/२४२२/सात, दि.०३/०७/२०१८. 
3) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.६१४/२०१८/५॥॥/ 
XXI, दि. ११/११/२०२२. 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधीन क्र.०२ येथील दि. ०३/०७/२०१८ रोजीच्या पत्राव्दारे अधिव्याख्याता, 

विद्युत अभियांत्रिकी, शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या पदावर नियुक्तीसाठी 
शिफारस केली होती. त्याअनुषंगाने संबंधित उमेदवारांच्या नियुक्तीचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. 
०२. तथापि, श्री. अभिषेक बाजीराव काटकर यांची अधिव्याख्याता, विद्युत अभियांत्रिकी, शासकीय तंत्रनिकेतन, 
महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा, गट-अ (जाहिरात क्र.३२/२०१७) या पदाकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून 
शिफारस करण्यात आली नसल्याने, त्यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे मूळ अर्ज क्र.६१४/२०१८ 
दाखल केला होता. सदर न्यायालयीन प्रकरणी मा. न्यायाधिकरणाने दि.३१/०३/२०२२ अंतिम sear दिले आहेत ते 
पुढीलप्रमाणे:- 

“In view of the above, we direct that the Respondent to consider the case of the Applicant and 
his name is to be recommended for the appointment to the post of Lecturer in the cadre of Maharashtra 
Polytechnic Education Services, Group A, within a period of 2 months. 

The learned Advocate makes statement in the presence of the applicant that the Applicant is 
willing to waive his relief and consequential service benefits including seniority. 

O.A. is disposed of.” 

उपरोक्त आदेशास अनुसरुन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने त्यांच्या संदर्भाधीन क्र. ०३ येथील पत्रान्वये 
श्री.काटकर यांची अधिव्याख्याता, विद्युत अभियांत्रिकी शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा, गट-अ 
या पदाच्या “Against (खुला) खेळाडू” जागेवर आयोगाने शिफारस केली आहे. 

०३. सदर शिफारशीच्या अनुषंगाने श्री. अभिषेक बाजीराव काटकर यांना अधिव्याख्याता, विद्युत अभियांत्रिकी, 
शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा, गट-अ या पदावर नियुक्ती देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 

शासन Sea : 

श्री. अभिषेक बाजीराव काटकर यांची अधिव्याख्याता, विद्युत अभियांत्रिकी, शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र 
तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा, गट-अ या पदावर त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र. ०५ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी ते ज्या दिनांकास 
त्यांच्या पदाचा कार्यभार स्विकारतील, त्या दिनांकापासून दोन वर्षाच्या परिविक्षा कालावधीसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः ससेनि-३२२२/प्र.क्र.१३७/२२/तांशि-७ 


अ. योग पुरस्कृत मूळ योगाने शिफारस नियुक्तीचे ठिकाण 

क्र. उमेदवाराचे नाव प्रवर्ग केलेली वर्गवारी 

ee | २ ३ i 2 | 4 

* श्री. अभिषेक बाजीराव इ.मा.व. Against (खुला) खेळाडू | शासकीय तंत्रनिकेतन ,रत्नागिरी. 
काटकर 


०२. श्री. काटकर यांचा वैद्यकीय तपासणी अहवाल व कोल्हापूर आणि सोलापूर येथील चारित्र्य पूर्वचारित्र्य 
पडताळणी अहवाल झासनास प्राप्त झाला आहे. याबाबतची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

०३. उपरोक्त उमेदवाराची अधिव्याख्याता, विद्युत अभियांत्रिकी, शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन 
शिक्षक सेवा गट-अ या पदावर ते प्रत्यक्ष हजर झाल्याच्या दिनांकापासून, नामनिर्देशनाने निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे :- 

१ सदर उमदेवाराची वेतनश्रेणी उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.सावेआ-११११/प्र.क्र.४४/१९/ 
तांशि-२, दि.११/०९/२०१९ आणि झासन निर्णय क्र.संकीर्ण-११११/(६४/२०)/तांशि-२, दि.१६/१२/२०२० मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे राहील. 

२) सदर वेतनश्रेणीव्यतिरिक्‍त शासन वेळोवेळी ठरवेल त्या दराने महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता व स्थानिक पुरक भत्ता 
अनुज्ञेय राहील. 

३) सदर उमेदवारास प्रथम वेतनवाढ परिविक्षा कालावधीतील एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात येईल व त्यानंतरची 
वेतनवाढ परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर मिळेल. 

8) सदर उमेदवाराचे परिविक्षा कालावधीतील काम किंवा वर्तणूक अयोग्य, अपेक्षित दर्जाची नसल्यास अथवा 
असमाधानकारक आढळल्यास त्यांची सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल अथवा सेवेतून कमी 
करण्यास ते पात्र ठरतील. 

५ सदर उमदेवाराची नियुक्‍ती सरळसेवा प्रवेश नियुक्तीसाठी विहीत केलेल्या नियमांच्या अधीन राहून ते यापूर्वी 
हिंदी व मराठी भाषेच्या परीक्षा उत्तीर्ण झालेले नसल्यास किंवा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सुट मिळाली नसल्यास त्या 
परीक्षा त्यांना विहीत मुदतीत उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. तसे न झाल्यास त्यांची वेतनवाढ रोखून ठेवण्यात येईल. 

&) सदर उमेदवाराचे वेतन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन), नियम -१९८१ मधील तरतुदींनुसार निश्चित करण्यात यावे. 

७) उपरोक्त उमेदवाराने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र. ०५ येथे दर्शविलेल्या ठिकाणी या आदेशाच्या दिनांकापासून 
०१ महिन्याच्या आत रुजू व्हावे. सदर विहीत मुदतीत जर त्यांनी नियुक्‍ती स्विकारली नाही किंवा नियुक्तीच्या संदर्भात 
त्यांनी वरील मुदतीत शासनास काहीही कळविले नाही, तर कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांच्या नियुक्तीचे सदर आदेश 
रद्द करण्यात येतील. 

८) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अंनियो-१००९/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दि.१८/०८/२००९ मधील तरतुदींनुसार 
दि.०१ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी शासन सेवेत निवृत्ती वेतनार्ह आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याने त्याच 
किंवा अन्य विभागातील निवृत्ती deste आस्थापनेच्या पदावरील नियुक्तीसाठी दि.०१ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी किंवा 
त्यानंतर अर्ज केला असेल आणि त्याला दि. ०१ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नवीन पदावर नियुक्‍त करण्यात 
आले असेल अशा प्रकरणी शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अंनियो-१००६/८७/सेवा-४, दि.१२ जानेवारी, २००७ मधील 
(i) ते (iv येथे नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता झाल्यास संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(निवृत्तीवेतन), नियम, १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू ठरतील. दि.१८/०८/२००९ च्या परित्रकात 
नमूद() ते (iv) येथील सर्व अटींची पूर्तता ज्या प्रकरणी होत नसेल, अशा शासकीय कर्मचाऱ्यास नवीन राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन 
योजना लागू ठरतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः ससेनि-३२२२/प्र.क्र.१३७/२२/तांशि-७ 


९) सदर उमदेवाराचे सेवानिवृत्तीचे वय प्रचलित नियमानुसार राहील. 

qo) उमेदवारास नियुक्तीच्या ठिकाणी उपस्थित राहण्यासाठी प्रवासभत्ता देण्यात येणार नाही. 

११) सदर उमदेवाराने नोकरी सोडण्यापूर्वी शासनास एक महिन्याची पूर्वसूचना देणे अथवा एक महिन्याचे वेतन देणे 
आव्यक आहे. 

१२)  श्री.काटकर यांनी सेवाजेष्ठतेबाबतचे कोणतेही लाभ नको असल्याबाबतचा दावा मा. न्यायाधिकरणासमोर केला 
असल्याने त्यांना सेवाजेष्ठतेबाबतचे लाभ अनुज्ञेय होणार नाहीत. 


०४. सदर नियुक्ती उमेदवाराने सादर केलेल्या प्रमाणपत्रांच्या सत्यासत्यतेवर अवलंबून राहील. सदर प्रमाणपत्रे 
नियुक्‍तीनंतर खोटे अथवा बनावट आढळल्यास सदर उमेदवाराची नियुक्‍ती आपोआप संपुष्टात येईल. 
०५. हे आदेशा प्राप्त होताच संबंधित उमेदवाराने नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर व्हावे व त्याबाबतचा अहवाल संबंधित 
संस्थाप्रमुखांकडे सादर करावा. संस्था प्रमुखांनी सदर अहवाल संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांच्यामार्फत 
शासनास सादर करावा. 
०६. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३०२१०११३३२३९३०८ असा आहे. हा Baa डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. SAMEER 


LAXMAN DHERE 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संबंधित उमेदवार (नोंदणीकृत डाकेने)/(ई-मेलव्दारे). 
Wa: 
१) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राव्दारे), 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई, 
३) मा. मंत्री उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
५ सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
६) प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, रत्नागिरी (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 


(वरील उमेदवारास रुजू करुन घेताना त्यांच्या शैक्षणिक तसेच इतर मूळ प्रमाणपत्रांची तपासणी करुन संस्था 
प्रमुखांनी स्वत: खात्री करावी व सदर उमेदवारास हजर करुन घ्यावे आणि त्याबाबतचा अहवाल संचालक, 
तंत्रशिक्षण, मुंबई यांच्यामार्फत शासनास तात्काळ सादर करावा. तसेच संबंधित संस्थाप्रमुखांनी उमेदवाराची नियुक्‍ती 
या आदेशातील ज्या अटींच्या अधीन राहून केली आहे त्या अटींची उमेदवारांकडून विहीत मुदतीत पूर्तता करुन घेवून 
त्याबाबतचा कार्यपूर्तता अहवाल संचालक, तंत्रशिक्षण, मुंबई यांच्यामार्फत शासनास तात्काळ सादर करावा.) 

७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, 
९) निवडनस्ती (तांशि-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


